मा.उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ येथे दाखल रिट 
याचिका क्र. १२८/२०१८ संदर्भात मुरलीधर स्वामी 
देवस्थान विरुध्द जिल्हाधिकारी, नागपूर व इतर या 
प्रकरणी दिलेल्या दि.२७.०४.२०२३ व दि. ०२.०५.२०२३ 
च्या न्यायालयीन निर्णयानुसार प्रधान सचिव (वने, 
भूसंपादन), महसूल व वन विभाग यांचे अध्यक्षतेखाली 
चौकशी समिती गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.६१/अ-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
दिनांक :- १९ जुन, २०२३ 
वाचा:- 
१. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई, नागपूर खंडपीठ यांचे दि. २७.०४.२०२३ व दि. 02.04.2023 चे 
आदेश. 

२. जिल्हाधिकारी कार्यालय,नागपूर यांचे दि. ०४.०५.२०२३ रोजीचा प्रस्ताव. 


झासन निर्णय - 

मा.उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ नागपूर येथे रिट याचिका क्र. १२८/२०१८ (श्री. मुरलीधर स्वामी 
देवस्थान पंचकमेटी, बुटीबोरी विरुद्ध जिल्हाधिकारी, नागपूर व इतर) मधील सिव्हील अप्लीकेशन नं. (डब्ल्यू) 
(एस टी) नं.९४३३/२०२३ मध्ये मा.उच्च न्यायालय, मुंबई, नागपूर खंडपीठ यांचे दि. २७.०४.२०२३ व 
दि.०२.०५.२०२३ चा आदेशान्वये कार्यवाही करणेबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला आहे. 


०२. प्रस्तुत प्रकरणी मा.उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ, नागपूर यांनी रिट याचिका क्र. १२८/२०१८ 
यामध्ये दि.२७.०४.२०२३ रोजीच्या आदेशान्वये खालीलप्रमाणे अंतरिम आदेश पारीत करण्यात आले होते. 

"We direct the Chief Secretary of the Government of Maharashtra to consider the 
petition, the affidavit in response, the accompanying documents and the office record and to 
address the issues flagged by us supra, and to take an appropriate decision, uninfluenced by 
our observations in the present order. We request the Chief Secretary to do the needful within 
the next four weeks. We expect the Chief Secretary to file Action Taken Report (A.T.R.) and 
affidavit of compliance within the next six weeks" 


०३. तरी, प्रस्तुत प्रकरणी मा.उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ, नागपूर यांनी दि. 02.04.2023 रोजी पारित 
केलेल्या ACMA अनुषंगाने मा.प्रधान सचिव (वने, भूसंपादन), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय यांच्या 
अध्यक्षतेखाली खालील प्रमाणे चौकशी समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


अ.क्र नाव पद 

शि मा. प्रधान सचिव (वने), महसूल व वन विभाग अध्यक्ष 

२ | उपायुक्त, (भूसंपादन / पुनर्वसन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, सदस्य 
नागपूर 

३ | जिल्हाधिकारी, नागपूर सदस्य 
उप सचिव, (विधी) विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ सदस्य 

५ | उप सचिव (भूसंपादन शाखा) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, सदस्य 
मुंबई- ३२ 

६ | कक्ष अधिकारी (अ-१ महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ सदस्य सचिव 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.६१/अ-१ 


Ov. 


उपरोक्‍त गठीत समितीने मा.उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार चार आठवडयाच्या 
कालावधी मध्ये चौकशी समितीचा अहवाल शासनास सादर करण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असुन त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२३०६१९१४४६०३६९१९ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


र्‌. 


१०, 
११८ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
N | T | N G A N EF S H ie Cove MIMENT OF 


5.4,.20=ad84daad5bc79f6d90c62a987708b24ed 191867c04fb6c815d 
5 9aff3e614298, postalCod: 


10032, 
rialNumber=29F6A57CDB1 152EAB3B6F60FA7218F9DA9621B43A10 
94379E9D6D5E49321B789, NITIN GANESH SONKHASKAR 
Date: 2023.06.19 14:47:56 +05'30' 


(नितीन ग. सोनखासकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


. मा.प्रधान सचिव (वने, भूसंपादन) महसूल व वन विभाग यांचे स्वीय सहायक 
. विभागीय आयुक्त, नागपूर 
. उपायुक्त (भूसंपादन / पुनर्वसन) विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, नागपूर 


जिल्हाधिकारी, नागपूर 

उप सचिव (विधी), विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

उप सचिव (भूसंपादन), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई -32 
शासकीय अभियोक्ता, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई ,नागपूर खंडपीठ 


१२. निवड नस्ती (कार्यासन अ-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


